हट्टीपाडा (देवगाव) आदिवासी सहकारी उपसा 
जलसिंचन योजना, हट्टीपाडा (देवगाव). ता. 
त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक या कामास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: उसिंयो-२०२३/प्र.क्र-१५२/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मापदंड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२, दि. १३.०७.२०१८ 
२. अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे यांचे 
पत्र क्र. प्रशा-३/१४६९, दि. २०.०३.२०२३ 


प्रस्तावना- 

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात सन १९७३ मध्ये वैतरणा धरण बांधण्यात आले. 
त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचे संपुर्ण क्षेत्र डोंगराळ व आदिवासी असल्याने, धरणापासून थेट कालवे काढलेले 
नाहीत तसेच जलाठऱयालगतच्या क्षेत्रास उपसा सिंचनाच्या सोई उपलब्ध झालेल्या नाहीत. वैतरणा 
Terra तीरावरच हट्टीपाडा गाव आहे. धरणाचे पाणी अत्यंत जवळ उपलब्ध असूनही गरीबी व 
शासकीय योजनांच्या अज्ञानामुळे सदर पाणी उपसा सिंचनाद्वारे वापरु शकलेले नाहीत. या गावातील 
TAHA हट्टीपाडा (देवगाव) आदिवासी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था, हट्टीपाडा ही संस्था स्थापन 
केली असून शासकीय खर्चाने उपसा योजना कार्यान्वित करुन देण्याबाबत मागणी केलेली आहे. हट्टीपाडा 
(देवगाव) आदिवासी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना, हट्टीपाडा (देवगाव). ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
योजने अंतर्गत एकूण २४९.५३ हे. क्षेत्र सिचनाखाळी आणणे नियोजीत आहे. त्यास अनुसरुन सदर 
योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासनाचे विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 

हट्टीपाडा (देवगाव) आदिवासी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना, हट्टीपाडा (देवगाव). ता. 
त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक या कामाची एकूण किंमत रुपये रू. ७,४५,६९,१७३/- (अक्षरी रुपये सात कोटी 
पंचेचाळीस लक्ष एकोणसत्तर हजार एकरी त्र्याहत्तर फक्त) किंमतीच्या प्रस्तावास खालील अटीं व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेच्या मूळ 
अंदाजपत्रकानुसार तरतूद सोबत “जोडपत्र अ” मध्ये सादर करण्यात येत आहे . 

१. स्थापत्य, यांत्रिकी व उर्जा विषयक उपांगाचे संकल्पनास/आराखडयास सक्षम प्राधिकाऱ्याची 
मान्यता घेऊन त्यानुसार अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात यावी. 


AIR निर्णय क्रमांकः उसिंयो-२०२३/प्र.क्र-१५२/जल-१ 


2. 


अंदाजपत्रकात वहन व्यय (Conveyance Losses) विचारात घेणे आवश्‍यक असून त्यानुसार 
निव्वळ पाणी उपलब्धता परिगणित करणे अपेक्षित आहे. 


३. वरीलप्रमाणे प्रकल्पनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात यावे. 
४. निधीची मंजूरी मिळाल्याशिवाय या योजनेच्या कामावर कोणत्याही प्रकारचा खर्च करु नये. 


१०, 


99. 


१२. 
as 


१४. 


१५ 


es 


१६. 


१७. 


१८ 


१९.. 
२०. 


. प्रस्तावित किंमतीच्या मर्यादित योजनेचे काम पूर्ण करण्यात यावे. 
. शासन निर्णय दिनांक ३१ जुले, २००० व शासन निर्णय दि. २०.०७.२०१८ नुसार लाभधारकांची 


पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 


. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर सदर प्रकल्प देखभाल दुरुस्तीसाठी वरीलप्रमाणे स्थापित पाणी 


वापर संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यात यावा. 


. वरीलप्रमाणे प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतर देखील दुरूस्तीचा खर्च लाभार्थ्याकडून करण्यात 


यावा. 

योजनेचे सिचन क्षेत्रानुसार गटनंबर निहाय लाभधारकांची यादी व नकाशा तांत्रिक मान्यतेपूर्वी 
सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. 

प्रकल्पासाठी अधीक्षक अभियंता/प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी कार्यस्थळी भेट देऊन 
स्थळ निश्चित करुन प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 

कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा व नियोजित 
वेळेत काम पूर्ण करण्यात यावे. 

काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्णत्वाचा अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 

काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण 
पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी. 

आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अज्ञा नवीन घटकांचा शासन मान्यते शिवाय प्रकल्पात समावेश 
करण्यात येऊ नये. 


.तांत्रिक मान्यतेपुर्वी सर्व योजनांना सक्षम प्राधिकाऱ्याकडुन वहन अंतर प्रस्ताव मंजुर करुन 


घेण्यात यावा. 

सदर कामाची अंमलबजावणी करतांना दर्जा व गुणवत्ता उत्कृष्ठ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी काम पुर्ण झाल्यावर 
प्रमाणित करणे आवश्यक राहील. 


.शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिं. व्य. (कामे) दि. ०१.०१.२०१५ मधील मार्गदर्शक 


सूचना नुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 

प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यात यावे. 
आवश्यकतेनुसार अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने, बाह्य दरसूची बाबी व 
वहन अंतरे सक्षम स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः उसिंयो-२०२३/प्र.क्र-१५२/जल-१ 


२१. सदर योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने खालील अटींच्या अधीन राहून 
सहमती दर्शवली आहे. खालील अटींची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी यांची राहील 

i. प्रस्तुत योजनेचे काम विहित वेळेत उपलब्ध निधीतून प्रशासकीय मान्यता किंमतीमध्ये 
पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. शासन मान्यतेशिवाय नवीन घटकांचा समावेश 
योजनेमध्ये करण्यात येऊ नये. 

i. योजनेवर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था विहीत वेळेत स्थापन करण्यात यावी. 

॥. विभागाने प्रचलित झासन निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा यांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 
iv. प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 
२.०. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
लेखाशिर्ष:- 
(०१)(१८)राज्य एकत्रित निधी 
अंतर्गत लहान पाटबंधारे योजना 
(राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) 
५३, मोठी बांधकामे 
लेखाशिर्ष ४७०२-७७२१ 


४.० सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने अनुक्रमे आदिवासी 
विकास विभागाचा अनौ.सं.क्र. ३१/का.५, दि. २०.०४.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौ. सं.क्र. 
१५८/२०२४/व्यय-१४, दि. १६.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०६१८१९३५१६२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL MAHADEV KALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afe067 


98f54168b9f08b98, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MAHADEV KALE sizinsiecrsiionse 
(सु. म. काळे) 
मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसिंयो-२०२३/प्र.क्र-१५२/जल-१ 
२ मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
) सर्वमा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्वमा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा.मंत्री(मृदव जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
७ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 
मा. सचिव ( मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
) अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक 
क्षेत्र, पुणे. 
) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक. 
) प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे. 
) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक. 
१७ कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


AIR निर्णय क्रमांकः उसिंयो-२०२३/प्र.क्र-१५२/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र ‘ar 
हट्टीपाडा (देवगाव) आदिवासी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना, हट्टीपाडा (देवगाव). ता. 
त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत योजनेचा गोषवारा.. 
शासन निर्णय क्रमांक: उसिंयो-२०२३/प्र.क्र- १५२/जल-१, दिनांक ०६ मार्च, २०२४. 


Sr.No | Name of Work Estimated Cost 

aa Civil Works 

१ Preliminary Survey 288,084 

Q Jack well & Pump house, Approach, १,७६,७२,८२२ 
Intake Pipe & Intake well 

> Rising main, Distribution system, 3,42,8¢,440 
Delivery chamber, Pumping machinery 

8 Electrical charges २२,१०,७६२ 

षु Road to Jack well 99,94, 8&¢ 
Total Rs. ५,८२,५७,१६७ 
Add GST १८% 9,08,€&, 280.00 

Po | Monitoring Charges १०% ५८,२५,७१६.७१ 
Total Cost of the project Rs. 9,84, &8,9093 .90 


एकुण रक्‍कम BW. 9, 84,88, 193/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पंचेचाळीस लक्ष एकोणसत्तर हजार 
एकरी त्र्याहत्तर फक्त) 


Digitally signed by SUNIL MAHADEV KALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afe067 
98f54168b9f08b9% hy 


8, I|Code=400032, st=Maharashti 
ber=30B26A65349009C49CCA04C5AECBC47F35D7524B 
402BBD5D7FA6DDD215CFF18D, ‘SUNIL MAHADEV KALE 


2024.03.06 18:29:02 +05'30' 


(सु. म. काळे) 
मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


